"ब्रेक द चेन" अंतर्गत शिवभोजन थाळी एक 
महिना नि:शुल्क उपलब्ध करून देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ 
मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ एप्रिळ, २०२१. 


शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि. ०१ जानेवारी, २०२० 
शासन निर्णय क्र. शिभोथा -२०१९/प्र. क्र. ५१/नापु-१७, दि.१८ फेब्रुवारी, २०२० 
शासन परिपत्रक क्र. BAA २०२०/प्र. H.49 (आओ/नापु-१७, दि. २६ मार्च, २०२० 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.५१/नापु-१७ दि., २८ मार्च, २०२० 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि. २९ मार्च, २०२० 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि.२६ जुले, २०२० 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र.५१/नापु-१७, दि. ०१ ऑक्टोबर, २०२० 
शासन परिपत्रक क्र. BMT २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७, दि. १२ मार्च, २०२१ 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १३२/नापु-१७, दि. ३१ मार्च, २०२१ 
शासन परिपत्रक क्र. शिभोथा २०२०/प्र. क्र. १८६/नापु-१७, दि. ०६ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- १ 
2 


3 
8 


८४७ 22 
“-_ 
YS YS YH YF YF Tl > > <-4* बव्प८ 


© 
ह 
९ 
Go 

प्रस्तावना :- 
कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मजूर, स्थलांतरित, बेघर तसेच बाहेरगावचे विद्यार्थी 
इत्यादींच्या जेवणाअभावी हाल-अपेष्टा होत असल्याने दि.२९.०३.२०२० च्या परिपत्रकान्वये 
शिवभोजन थाळीची किंमत दि. 30.03.2020 पासून प्रथमत: तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी 
रु. ५/- एवढी निश्चित करण्यात आली होती. सदर मुदत मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने वेळोवेळी 

वाढविण्यात आली आहे. 

"ब्रेक द चेन" ची प्रक्रिया राज्यभर सुरू झाली आहे. या कालावधीत गरीब व गरजू 
लोकांना जेवणाअभावी हाल-अपेष्टा सहन कराव्या लागू नयेत यासाठी शिवभोजन थाळी 
लाभार्थ्यांना नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत 
शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

दि.१५.०४.२०२१ पासून पुढील एक महिन्याच्या कालावधीसाठी शिवभोजन थाळी 
लाभार्थ्यांना नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात यावी. या कालावधीत संपूर्ण राज्याचा शिवभोजन 
थाळीचा इष्टांक २.०० लक्ष प्रतिदिन एवढा राहील. त्यानुषंगाने खालील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


१) शिवभोजन थाळीच्या राज्याच्या इष्टांकामध्ये वाढ करण्यात आली असल्याने सद्यस्थितीत 
सुरु असलेल्या शिवभोजन केंद्रांच्या प्रतिदिन इष्टांकामध्ये दीड पट वाढ करण्यात येत 
आहे. ( उदा. शिवभोजन केंद्राचा इष्टांक १०० असल्यास पुढील एक महिन्यासाठी त्याचा 
SETH १५० एवढा राहील.) एक महिन्यानंतर सदर इष्टांक पूर्वरत होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ 


२) शिवभोजन केंद्रावर निर्जतुकीकरणाच्या नियमांचे पालन करुन शिवभोजन केंद्रातून दुपारी 
११.०० ते ४.०० या कालावधीत पार्सल सुविधेद्वारे (8८6 away) ग्राहकांना शिवभोजन 
उपलब्ध करुन देण्यात यावे. 

३) सदर वेळेत कोणताही लाभार्थी शिवभोजनाविना परत जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 

४) कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय शिवभोजन केंद्र बंद राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

५) संपूर्ण शिवभोजन केंद्राचे दररोज निर्जतूकीकरण करावे. 

६) शिवभोजन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांनी तसेच पार्सल घेण्यासाठी आलेल्या ग्राहकाने मुखपट्टी 
(मास्क) वापरणे बंधनकारक राहील. 

७ शिवभोजन केंद्रावर सामाजिक अंतराच्या नियमांचे कसोशीने पालन करावे. 

८) शिवभोजन तयार करणाऱ्या तसेच वाटप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी वारंवार साबणाने हात 
धुवावेत. 

९) खोट्या नावाने तसेच तीच-ती लाभार्थ्याची छायाचित्रे शिवभोजन अपवर टाकली जाणार 
नाहीत याची खबरदारी शिवभोजन केंद्र चालकाने घ्यावी. 

१०) सर्व शिवभोजन केंद्रांची पुरवठा यंत्रणेद्वारे या महिन्यात किमान एक वेळ काटेकोर तपासणी 
करण्यात यावी. 


सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, अन्नधान्य वितरण अधिकारी व 
तहसीलदार यांनी सदर बाब तात्काळ शिवभोजन केंद्र चालकांच्या निदर्शनास आणून त्याची 
अंमलबजावणी करावी व त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्याए///५/.॥89॥9/०५॥॥॥.90०९.॥या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२१०४१६११०९५४८८०६ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Charushila Poet eprint pete 000 
Chandrakant Tambekar a : 


(चारुशीला तांबेकर) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


la Chandrakant Tambekar 


Digitally signed by Chai 
DN: G 


vil Supplies and 


Prot 


rashtra, 
ebc7d207b3405d1 1647433 


प्रति, 

१) मा.मंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव 

2) मा. राज्यमंत्री (अनापुवग्रास) यांचे खाजगी सचिव 

३) सचिव (अनापुवग्रासं) यांचे स्वीय सहाय्यक 
) 
) 
) 


8) ud जिल्हाधिकारी 
५) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
६) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिभोथा २०२०/प्र. क्र.१३२/नापु-१७ 


७) सर्व उपायुक्‍त पुरवठा 

८) सर्व उपनियंत्रक 

९) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१०) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
११) सर्व तहसीलदार 

१२) निवड नस्ती (नापु-१७) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


